महाराष्ट्र शासन 


क्र. प्रतिनि-२०१९/१४४८/प्र.क्र.१३५/का-१४ 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०६.१२.२०१९ 
प्रति, 
सह /उप सचिव, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
विषय- राज्य माहिती आयोग, पुणे या कार्यालयातील “उप सचिव” हे पद प्रतिनियुक्तीने 
भरण्याबाबत. 
मंत्रालयीन सह/उप सचिव यांचेकडून इच्छुकता मागणी. 
महोदय/ महोदया, 


राज्य माहिती आयोग, पुणे या कार्यालयातील “उप सचिव” हे पद मंत्रालयीन सह/उप सचिव संवर्गातून 
प्रतिनियुक्तीने भरावयाचे आहे. 
२. त्यानुषंगाने सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना विनंती करण्यात येते की, राज्य माहिती आयोग, पुणे 
या कार्यालयातील “उप सचिव” या पदावर प्रतिनियुक्तीने जाण्यासाठी इच्छुक असलेल्या आपल्या विभागातील 
सह/उप सचिवांची नावे, त्यांचे मागील तीन वर्षांच्या गोपनीय अहवालांच्या प्रमाणित प्रतींसह, वैयक्तिक माहिती 
(Bio-data), संपूर्ण सेवा तपशील (कालावधी, विभाग, पद), ना-विभागीय चौकशीचे प्रमाणपत्र व विभागाचे 
ना-हरकत प्रमाणपत्र इ. माहिती या विभागाकडे दि.१८.१२.२०१९ पर्यंत निश्चितपणे प्राप्त होतील san रितीने 
पाठविण्यात यावी. तसेच कोणीही अधिकारी इच्छुक नसल्यास निरंक असेही या विभागास कळवावे, ही विनंती. 


ae सदर पत्राची Wa महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९१२०७११३६०२४६०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला विश्वासू, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
Of Mahi ral 
artment, postalCode=400032, 


5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798 


Gajanan 
Bhimrao Gurav वय वादा यात, 


imrao Gurav 
Date: 2019.12.07 11:40:45 +05'30' 


(71. fF. गुरव) 
सोबत- वैयक्तिक माहितीचे विवरणपत्र अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 


प्रत- निवड नस्ती, कार्या .१४. 


विवरणपत्र 


अ.क्र. मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 
शि अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 
२ | जन्मदिनांक 
३ | शौक्षणिक अर्हता 
४ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 
५ _। मागील ३ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
छायाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत.) 
६ ।मत्ताव दायित्वे सादर केळी आहेत का? 
७ | ५०/५५ व्या वर्षी पुनर्विलोकन केळे आहे का? 
(लागू असल्यास) 
८ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती | | दिनांकापासून | पद 
दिली असल्यास तपशील (पद व कालावधी) ते = “ग्रविननक्नीचे 
दिनांकापर्यंत | ठिकाण 
(प्रतिनियुकक्‍्तीचा एकूण कालावधी १० वर्षापेक्षा 
जास्त नसावा) 
एकूण कालावधी 
९ | मागील प्रतिनियुक्‍्तीवरून परत आल्याच्या 
दिनांकापासून ५ वर्षे yor sist आहेत का? 
| संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकशी 
सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 
| प्रतिनियुक्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 


कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


